एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 
“बेबी केअर किट” खरेदी करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१९७/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ (9) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१५१/का.६, 
दिनांक २९ डिसेंबर, २०१८ 
(२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/ 
बेबी केअर किट/२०२३/२९९०, दिनांक १७.०७.२०२३. 
(३) महिला व बाळ विकास विभाग, पत्र क्र.एबावि-२०२३/प्र.क्र.१९७/का.६, दि. ३१ ऑगस्ट, 2023 
(४ आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/ बेबी 
केअर किट/२०२३/५५६०, दिनांक ०३.११.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यात शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र / शासकीय रुग्णालयात गरोदरपणाची नाव 
नोंदणी केलेल्या व त्याठिकाणी प्रसुती होणाऱ्या महिलांना पहिल्या प्रसुतीच्या वेळी त्यांच्या नवजात 
बालकांसाठी (मुलगा किंवा मुलगी) शासनातर्फे रुपये २०००/- इतक्या रक्कमेची “बेबी केअर किट” उपलब्ध 
करुन देण्यास संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी “बेबी केअर किट” योजने अंतर्गत 
लाभार्थ्यांना बेबी केअर किट उपलब्ध करून देण्यासाठी यापूर्वीची निविदा संपुष्टात आल्याने शासनाने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ई-निविदा प्रकाशित केलेली होती. त्यानुषंगाने 
निविदेतील दर ३ वर्षाकरिता ग्राह्य धरण्यात आले होते. सदर ई-निविदेअंतर्गत मे. इंडो अलाईड प्रोटीन 
फुडस्‌ प्रा.लि. मुंबई यांचे प्रति “बेबी केअर किट” रु.१९९८/- एवढे निम्नतम दर प्राप्त झाल्याने ते (१ 
निविदाधारक घोषित झालेले आहेत. त्यानुसार Lo निविदाधारक मे. इंडो अलाईड प्रोटीन फुडस्‌ प्रा.लि. 
मुंबई यांचेकडून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ६००६०० एवढे “बेबी केअर किट* रु. 
११९,९९,९८,८००/- (अक्षरी रुपये एकशे एकोणवीस कोटी नव्याण्णव लक्ष अठयान्नव हजार आठशे फक्त) 
खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ 
अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यात शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र / शासकीय 
रुग्णालयात गरोदरपणाची नाव नोंदणी केलेल्या व त्याठिकाणी प्रसुती होणाऱ्या महिलांना पहिल्या प्रसुतीच्या 


वेळी त्यांच्या नवजात बालकांसाठी (मुलगा किंवा मुलगी) “बेबी केअर किट” La निविदाधारक मे. इंडो 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१९७/का.६ 


अलाईड प्रोटीन फुडस्‌ प्रा.लि. मुंबई यांचेकडून खरेदी करण्यास प्रति “बेबी केअर किट” रु.१९९८ (सर्व 
करासहित) प्रमाणे एकूण ६००६०० एवढे बेबी केअर किट संच रु. ११९,९९,९८,८००/- (अक्षरी रुपये एकशे 
एकोणवीस कोटी नव्याण्णव लक्ष अठयान्नव हजार आठऱे फक्त) सन २०२३-२४ या वर्षात खरेदी करण्यास 


खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१ निविदाधारकाचे | साहित्याचे | खरेदी करावयाच्या | प्रति “बेबी केअर | एकुण खरेदीची किंमत 


नांव नांव “बेबी केअर किट” ची | किट” संच किंमत 
एकूण संख्या (सर्व करासहित) 
मे. इं बेबी केअर 
प्रोटीन फुडस्‌ किट ६००६०० रु.१९९८/- । रु. ११९,९९,९८,८००/- 
प्रा.लि. मुंबई 
एकुण ६००६०० रु.१९९८/- रु. ११९,९९,९८,८००/- 


बेबी केअर किट चा पुरवठा आदेश खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात यावा. 


१) सदर खरेदी करतांना ई-निविदेतील अटी व शर्तीचे पालन तंतोतंत करावे. तसेच ई-निविदेत स्पष्ट 
केल्याप्रमाणे (5060108101 प्रमाणे) पुरवठा केला जाईल याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 

२) सदरचा निधी शासनाच्या विहित धोरणानुसार व कार्यपध्दतीनुसार तसेच उपलब्धतेनुसार खर्च करणे 
आवश्यक राहील. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ६००६०० बेबी केअर किट संच खरेदी 
करावयाचे असून उपरोक्त नमूद केलेले दर पुढील २ वर्ष कालावधीसाठी (२०२४-२५ ते २०२५-२६) 
लागू राहतील. त्यानुसार दरवर्षी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. सदर बाबीसाठी वेळोवेळी प्राप्त 
होणारा निधी विहित धोरणानुसार व कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांची राहील. 

३) पुरवठादाराने मागणीप्रमाणे विहित प्रमाणात, विहित केलेल्या गुणवत्तेनुसार “बेबी केअर किट” 
साहित्याचा प्रकल्पस्तरापर्यंत पुरवठा केला आहे. याबाबतची खात्री संबंधित बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी यांचेमार्फत आयुक्त कार्यालयाने करावी. तसेच “बेबी केअर किट” वर एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजने अंतर्गत वापरासाठी/झासनामार्फत पुरवठा असा शिक्का मारलेला किंवा लेबल 
लावलेला असावा. “बेबी केअर किट” साहित्य वाटप/ पुरवठा व खर्च यामध्ये अनियमितता झाल्यास 
वा लेखा आक्षेप उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी 
मुंबई यांची राहील. 

४ “बेबी केअर किट” अंगणवाडी केंद्रास पोहोच झाल्यानंतर त्याची नोंद संबंधित बाळ विकास प्रकल्प 
अधिकारी यांच्या जडवस्तू संग्रह नोंदवही मध्ये नोंद घेण्यात यावी, याबाबतच्या उचित मार्गदर्शक 
सूचना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी द्याव्यात. 

५) सदर आदेशानुसार प्रत्यक्षात पुरवठा झालेला आहे याची खात्री झाल्यावरच निविदेत नमूद प्रमाणे 
जेवढया जिल्हयांना पुरवठा झालेला असेल व त्याची पुरवठा झाल्याची चलने प्राप्त झालेली 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१९७/का.६ 


यावा. 


असतील त्या संबंधित प्रकल्पांची देयक अदा करण्यात यावीत. यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 


विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे जबाबदार राहतील. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदी 


धोरणातील तरतूदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


निविदाधारकांनी निविदा सादर करताना “बेबी केअर किट” साहित्याचा जो नमुना आयुक्‍तालयास 


सादर केलेला आहे त्याच साहित्याचा पुरवठा, पुरवठाधारकाकडून करण्यात आलेला आहे याची 


शहानिज्ञा आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी करुन घेण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या “बेबी केअर fe” ची प्रयोगशाळेतून तपासणी करुन घेणे आवश्‍यक 


असल्यास तपासणी करण्यात यावी. 


सदर प्रयोजनासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२- 
बाल कल्याण, (१७)-बेबी केअर किट, (१७) (09)- बेबी केअर किट योजना (कार्यक्रम), २२३५ सी २२३, ३१ 
सहा.अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यात येणा-या तरतुदीमधून भागविण्यात 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२४१७१३०४६३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


oC 


9 
८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
8) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS 
RAMDAS 
THAKUR 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6fa70 
d9fd209eb9efc83bdd68b308614534, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B441 
01C838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, 
cn=VILAS RAMDAS THAKUR 

Date: 2023.11.30 12:49:30 +05'30' 


(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 
मा. मंत्री (म. व बा. वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद, 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २ मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे, 

अपर कोषागार अधिकारी, सीबीडी, बेलापूर,नवी मुंबई, 


१०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 
११) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


